शाश्वत बांबू विकास कार्यक्रमावर देखरेख 


ठेवण्यासाठी कार्यकारी समिती 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक राकृक-२०२३ / प्र.क्र.९७/तां.क.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक: १२ मार्च, २०२४ 


गठित 


संदर्भ : शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, क्रमांक राकृक २०२३/ प्र.क्र. 


९७/ तां.क.१, दिनांक ०३ जानेवारी, २०२४ 


प्रस्तावना: 
राज्यातील वातावरणीय बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी राज्यामध्ये मोठया प्रमाणात बांबू 
लागवडीस प्रोत्साहन देवून शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीस उद्युक्त करण्यासाठी तसेच, केलेल्या बांबू लागवडीचा 
वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी संदर्भीय दिनांक ३ जानेवारी, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत टास्क फोर्सच्या दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या पहिल्या 
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार शाश्वत बांबू विकास कार्यक्रमावर देखरेख ठेवण्यासाठी कार्यकारी 
समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून शाश्वत बांबू विकास कार्यक्रमावर देखरेख 
ठेवण्यासाठी खालील प्रमाणे कार्यकारी समिती गठीत करण्यास झासन मान्यता देत आहे:- 


| मा. पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषी मुल्य आयोग (मंत्री दर्जा) अध्यक्ष 

२ | AL. अ.मु.स. / प्रधान सचिव/सचिव,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग | सह अध्यक्ष 

३ | महासंचालक, मनरेगा, रोहयो सह अध्यक्ष 

४ ।मा.अ.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव महसूल, महसूल व वन विभाग सदस्य 

५ ।मा.अ.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, वने, महसूल व वन विभाग सदस्य 

६ ।मा.अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, नवि-२, नगर विकास विभाग सदस्य 
मा. अ.मु.स./प्रधान सचिव / सचिव, ग्राम विकास विभाग सदस्य 
मा. अ.मु.स. /प्रधान सचिव / सचिव जलसंधारण सदस्य 
मा. अ.मु.स. /प्रधान सचिव / सचिव, आदिवासी विकास सदस्य 

a0 | मा. अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, कृषी सदस्य 

।११ | मा. अ.मु.स. /प्रधान सचिव / सचिव, रोहयो, नियोजन विभाग सदस्य 

१२ | मा. अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग सदस्य 

१३ | मा.अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, Hated, रोजगार, उद्योजकता आणि सदस्य 
नाविन्यता 

१४ | मा. अमु.स./प्रधान सचिव / सचिव, शालेय शिक्षण सदस्य 

१५ | मा. अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण सदस्य 

१६ | मा.अ.मु.स./प्रधान सचिव / सचिव सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक सदस्य 
उपक्रम वगळून ) 

१७ | मा. अ.मु.स. /प्रधान सचिव / सचिव, (सार्वजनिक उपक्रम) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


१८ | मा. अ.मु.स. /प्रधान सचिव / सचिव, जलसंपदा सदस्य 
१९ | सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सदस्य 
२० | संचालक, राज्य वातारणीय कृती कक्ष, पर्यावरण व वातावरणीय बदल | सदस्य-सचिव 
विभाग 
२१ | कार्यकारी समितीस आवश्‍यकतेनुसार इतर तज्ञ / व्यक्‍ती/ संस्था यांना निमंत्रित करता येईल. 
२. सदर कार्यकारी समितीची कार्यकक्ष पुढील प्रमाणे राहील: 
(१ मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीसाठी 
आवश्यक मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण करणे. 
(२) बांबू लागवडीसाठीच्या अनुषंगाने व त्याच्या उत्पादनाना बाजार उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने 
गठित विविध समित्यांना आवश्‍यक मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण करणे. 
(३) टास्क फोर्स ने केलेल्या इतर सूचना व आदेशांची अंमलबजावणी करणे. 
(४ सदर कार्यकारी समितीची महिन्यातून एकदा अथवा अवऱ्यकतेनुसार बैठक घेण्यात यावी. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१२१६२८५४७४०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SURYAKANT a 111. 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१. मा. राज्यपाल महादेय यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. मंत्री, महसूल, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. मंत्री, वने, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, ग्रामविकास, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, कृषी, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा. मंत्री, जलसंधारण, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा. मंत्री, रोहयो, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मा. पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषी मुल्य आयोग (मंत्री दर्जा) 
१३. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१४. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


१७. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१८. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१९. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. मा. अपर मुख्य सचिव, महसूल, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. मा. अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२. मा. अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३. मा. अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४. मा. अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२५. मा. अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२६. मा. अ.मु.स. /प्रधान सचिव/ सचिव, जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२७. मा. अ.मु.स. /प्रधान सचिव/ सचिव,आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

२८. मा. अ.मु.स. /प्रधान सचिव/ सचिव (रोहयो),नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२९. मा. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव उर्वरित सर्व मंत्रालयीन विभाग 

३०. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

३१. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

३२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३३. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

३४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

३५. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 

३६. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगर पंचायती. 

३७. निवडनस्ती 


| 


4a 4H 434 5 5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


